मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत 
नागपूर जिल्ह्यातील पॅ.क्र.५॥०७-८९ 
मधील प्रजिमा-३३ चिचघाट ते कन्हान 
नदीपर्यंत रस्ता, ता.कुही या रस्त्याच्या 
कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.६७७/बांधकाम-४ 
५वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख : २० ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा : 

१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायोी-२०१८/प्र.क्र.१७४७/बांध-४, दिनांक 
१० जानेवारी, २०१९. 

२) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्र.मं.ग्रा.स.यो./२०२२/२०२१, दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२१. 

३) वित्त विभागाचे पत्र क्रमांकः व्यअस-२०२२/प्र.क्र.१११/अर्थ-२, दिनांक ०४ ऑक्टोबर, 
२०२२. 

४) व्यय अग्रक्रम समितीचे दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना : 

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील पॅ.क्र.९/॥(७-८९ मधील 
प्रजिमा-३३ चिचघाट ते कन्हान नदीपर्यंत रस्ता, ता.कुही या रस्त्याच्या कामास ग्राम विकास 
विभागाच्या उपरोक्‍त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक १० जानेवारी, २०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये रू६०५.८९ लक्ष इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 
आहे. सदर कामाचा कार्यारंभ आदेशा दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१९ रोजी देण्यात आला आहे. 


०२. सदर रस्त्यालगत रेती घाट असल्यामुळे रेतीची जड वाहतूक सुरू असल्याने 
बांधकाम सुरू असलेला रस्ता वारंवार खराब होत असल्याने मंजूर वावानुसार हा रस्ता जड 
वाहतुकीस योग्य होणार नाही, असे निदर्शनास आल्यामुळे सदर रस्त्याचे पाहणी करून 
डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट रस्ता प्रस्तावित केल्यामुळे तसेच सदर रस्त्याच्या ३.२१ कि.मी. या 
लांबीमध्ये GSB + DLC + PQC ३ मी. रूंदी याप्रमाणे बदल प्रस्तावित करून उर्वरित 
लांबीमध्ये जड वाहतूक नसल्याने २.३७ कि.मी. या लांबीमध्ये जुन्या प्राकलनाप्रमाणे काम 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.६७७/बांधकाम-४ 


करण्याचे प्रस्तावित करून भौगोलिक परिस्थितीनुसार कि.मी. ०/००० ते ३/२१० या ३.२१ 
कि.मी. लांबीमध्ये नव्याने डांबरीकरणाऐवजी काँक्रिट रस्त्याचे बांधकाम प्रस्तावित केल्याने व ही 
बाब अंदाजपत्रकामध्ये समाविष्ट नसल्यामुळे खर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळे सुधारित 
प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था, पुणे यांच्या उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक २ येथील दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये सादर केलेला आहे. 

०३. प्रस्तुत कामाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावा संदर्भात व्यय अग्रक्रम 
समितीच्या दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२२ रोजी पार पडलेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार सदर 
समितीने काही अटींच्या अधीन राहून दिलेल्या मान्यतेनुसार, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतर्गत 
नागपूर जिल्ह्यातील पॅ.क्र. ७७-८९ मधील प्रजिमा-३३ चिचघाट ते कन्हान नदीपर्यंत रस्ता, 
ता.कुही या रस्त्याच्या रू.८७६.३७ लक्ष इतक्या किंमतीच्या कामास सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील पॅ.क्र. ५५७७-८९ मधील 
प्रजिमा-३३ चिचघाट ते कन्हान नदीपर्यंत रस्ता, ता.कुही या रस्त्याच्या कामात प्रस्तावनेत नमुद 
कारणांमुळे किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता आहे. 


०२. उपरोक्त प्रमाणे कामाच्या अंतिम किंमतीमध्ये खालील प्रमाणे वाढ होत आहे. 
(Rs.Lakh) 
Package Name of Work AA Tender Revised Excess % Excess 
No. Sancation | Cost Expenditure over over AA 
Cost AA cost cost 
i 2 3 4 5 za 7 
NAG-89 | प्रजिमा-३३ चिचघाट ते कन्हान | ६०५.८९ । 432.89 ८७६.३७ २७०.४८ | ४४.६४ 
नदीपर्यंत रस्ता, ता.कुही 
जि.नागपूर 
Total ६०५.८९ | 432.89 ८७६.३७ २७०.४८ | ४४.६४ 
०३. उपरोक्त आर्थिक विश्लेषनानुसार काम पुर्ण करावयाचे झाल्यास रू.८७६.३७ 


लक्ष इतका अंतिम खर्च असुन, सदर कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या ४४.६४ % जास्तीचा 
म्हणजेच रू.२७०.४८ लक्ष जास्तीचा आहे. 

०४. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग तीन अनुच्छेद 
क्र.६ (२७ अ) नुसार सुधारित अंदाजपत्रकातील अधिक्य सुरूवातीस मंजुर केलेल्या अंदाजित 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.६७७/बांधकाम-४ 


खर्चाच्या १५% पेक्षा अधिक्याचा (४४.६४ %) असल्याने सदर प्रस्तावास व्यय अग्रक्रम समितीने 
मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील 
पॅ.क्र. ५७-८९ मधील प्रजिमा-३३ चिचघाट ते कन्हान नदीपर्यंत रस्ता, ता.कुही या रस्त्याच्या 
रू.८७६.३७ लक्ष इतक्या रकमेस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


७ सदर काम ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी 
व शतींवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 

© ज्या कारणाकरिता अधिक्याचा प्रस्ताव क्षेत्रीय स्तरावरून प्राप्त झाला आहे, तो या 
कामाकरिताच्या मंजुर निविदेमधील सर्व अटी, शर्ती (Terms and Conditions) व 
तरतूदींच्या अनुषंगानेच आहे, याची खातरजमा करावी. 

© कामाची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, Cvc तत्वे, वित्तीय 
मर्यादा, विहित निविदा कार्यपद्धती व राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या व 
कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेश अनुसरण्यात यावेत. 

« सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक 
क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. 

«७ सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

© या कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा व त्यापेक्षा 
जास्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


०५. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील 
भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (००)(०१), मुख्यमंत्री 
ग्रामीण मार्ग योजना नवीन रस्ते बांधणे व अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुतनीकरण, ५३ मोठी 
बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५१५३” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 

०६. प्रस्तुतचा शासन निर्णय व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२२ 
रोजी पार पडलेल्या बैठकीबाबत वित्त विभागाच्या उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक ३ येथील 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२२ अन्वये निर्गमित केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.६७७/बांधकाम-४ 


सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२१०२०१७१००१३७२० 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
RNMENT OF MAHARASHTRA, 


VE! 
=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
postalCode=400032, 


2.5.4.20=7 14701 fc3db9c38a46f4cd82e1e450b5 1a9e92eede8 
323934f82edb538d3b: 


seudonym=C66B42075 1C8769D652257224AF3DC28B2BA4 
A \ FFI, 
V LV | ialNumber=8C5D0F275C3D9A21DBO7FECF7919C2D83796 
£88930D62D44E7A4A6D4CBEETEOE, cn=KALU GONYA VALVI 
Date: 2022.10.20 17:50:55 +05'30 


(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

२. जिल्हाधिकारी, नागपूर. 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर. 

४. खाजगी सचिव, मा. मंत्री fa), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. 

६. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कॅम्प ऑफीस, पुणे. 

७. मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा.सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नागपूर विभाग, 
नागपूर. 

१०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 

११. कार्यकारी अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जि. नागपूर. 

१२. कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, नागपूर. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

१४. वित्तीय सल्लागार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना. 

१५. माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री /मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 

१६. निवड नस्ती (कार्यासन बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


